सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र .२७] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १ ९४१ 


[ पृष्ठे -२२ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

५७५ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

५ ९ ४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ३१ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा ३२ 
नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५/ खर्च/ 
वसुली आदेश / २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती /फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना .बँका/१ - सआ/ वैजापूर मर्चेट को - ऑप बँक लि ./ का.क .१५६/ २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .किशोर तोष्णीवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये वैजापूर मर्चेट को - ऑप बँक लि . वैजापूर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/०३ / 
२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


३ ) वैजापूर मर्चेट को - ऑप बँक लि . वैजापूर या बँकेचे दिनांक ७/५ / 
२०१९ व दि . १२/०६/ २०१९ ( इ-मेल द्वारे प्राप्त ) रोजीचे पत्र . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हूद्दा 


वसुली दाखले 
( संख्या ) 


१ 


श्री . अशोक माणकचंद कोठारी 


९९ 


२ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


औरंगादबाद 
औरंगादबाद 


विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 
विशेष वसुली अधिकारी 


श्री . मच्छिंद्र मुरलीधर जगताप 
श्री . अरुण नारायण धुमाळ 


१०० 


३ 


१०० 


नगर/ नाशिक 
जालना/ औरंगाबाद 


औ . भाग १ 


२७ 


५७५ 


५७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अटी : 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर " वसुली अधिकारी , वैजापूर मर्चेट को - ऑप बँक लि . 
वैजापूर " असा फलक लावता येईल . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार 
कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना 
कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका 
वा अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून 
परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व 
संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 


अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकाद्वारे दरमहा विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना 
यांना सादर करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व 
दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 


रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास 
किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास 
प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा 
कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद 


नमूद केल्याप्रमाणे 


घ्यावा . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास 
आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा . 


दिनांक -१२ / ६ / २०१९ . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ स दि 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल 


२३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा ” सिव्हील कोर्ट " "एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
अन्वये ) असे लिहावे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५७७ 


२ 


अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


- 


वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ अशोक सहकारी बँक / का.क .१५६/ २०१९ / १२०४ : 
महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर 
तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये अशोक सहकारी बँक लि . अहमदनगर या बँकेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी अशोक सहकारी बँक लि . अहमदनगर 
यांचे दिनांक ३० / ०४/ २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . युवराज माधव रोकडे 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . अभय रमाकांत निघोजकर 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर "वसुली अधिकारी , अशोक सहकारी बँक लि . अहमदनगर " 
असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


अटी :- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ नियम १९ ६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर यांना 
सादर करावी . 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यासकिंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र क्र २३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती " आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे 


१०. वसुली अधिकान्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली 
दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
व दराने अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२ . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ 
आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा. 


दिनांक -२३/ ०५/ २०१९ . 


डॉ .किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


५७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


३ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक/ का.क .१५६ / 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . 
किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लि . निघोज 
जि . अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ 
चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे. 


३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लि . 
निघोज , जि . अहमदनगर यांचे दिनांक १८ / ०३/ २०१ ९ चे पत्रासोबतचा 
प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . दिलीप म्हातारबा गागरे 


शाखा व्यवस्थापक 


पुणे जिल्हा 


२ 


कर्ज अधिकारी 


श्री . शिवाजी नरसू मुळे 
श्री . मच्छिंद्र पांडूरंग कवाद 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 
अहमदनगर जिल्हा 


३ 


शाखा व्यवसथापक 


अटी : 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर " वसुली अधिकारी , श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लि . निघोज 
जि . अहमदनगर " असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ नियम १९ ६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था अहमदनगर यांना 
सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यासकिंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / 
आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा . 


दिनांक -१७/०५/ २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५७ ९ 


४ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५/ खर्च 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ / दि बिझनेस को - ऑप / का.क .१५६/ २०१९. 
महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ .किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये दि बिझनेस को - ऑप बँक लि . नाशिक रोड या बँकेच्या 
खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी दि बिझनेस को - ऑप बँक लि . नाशिक 
रोड यांचे दिनांक २० / ०३/ २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


१ ९ ६० 


चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . सुभाष यशवंत तुपलोंढे 


ज्युनिअर एक्झिक्युटिव्ह 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , 


नंदुरबार , 
पालघर जिल्हा 


अटी :- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ नियम १९ ६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांना 
सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे. 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि बिझनेस को - ऑप बँक लि . नाशिक 
रोड " असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ 
आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 


नमुद करावा . 


दिनांक- २३ /०५/ २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


५८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


५ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


आदेश 
क्रमांक ना.बँका /१ - सआ/ श्री . पी.के.आण्णा पाटील बँक / का.क .१५६ / 
२०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये श्री . पी.के .आण्णा पाटील जनता सहकारी बँक लि . नंदुरबार 
( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


३ ) अवसायक श्री . पी.के.आण्णा पाटील जनता सहकारी बँक लि . 
नंदुरबार ( अवसायनात ) यांचेदिनांक २२ /०३/ २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हूद्दा 


१ 


श्री . यशवंत सेना मोहिते 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई , ठाणे, पुणे , 

नागपूर , 
रत्नागिरी जिल्हे 


औरंगाबाद , 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर " वसुली अधिकारी , श्री . पी.के.आण्णा पाटील जनता सहकारी 
बँक लि . नंदुरबार ( अवसायनात ) जि . नंदुरबार " असा फलक लावता 
येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


अटी :- १. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ नियम १९ ६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नंदुरबार यांना 
सादर करावी. 

४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती " आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . 

६/४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 


११. 


या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / 
आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 
नमुद करावा . 
दिनांक- २३ / ०५ / २०१ ९ . 

डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५८१ 


६ 


आदेश 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/ पुर्णवादी नागरीक सहकारी बँक / का.क .१५६ / 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन) सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक 
लि . बीड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ 
चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक लि . 
बीड यांचे दिनांक २५ /०३/ २०१ ९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


श्री . राजूरीकर प्रल्हाद अंबादासराव 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . जाधव सतिष मुकुंदराव 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


३ 


श्री . म्हेत्रे उध्दव भानुदासराव 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


बीड जिल्हा 


४ 


श्री . खोपटीकर प्रद्युम्न अंनतराव 


शाखा अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


अहमदनगर जिल्हा 


५ 


श्री . जायभाए रामप्रताप भागवतराव 


शाखा अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


औरंगाबाद व जालना 

जिल्हा 


६ 


श्री . बाभूळगांवकर उद्य मोरेश्वर 


शाखा अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


लातूर जिल्हा 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ नियम १९ ६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र क्र २३१/१५ स 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांना सादर 
करावी. 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती " आणि किंवा "सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर " वसुली अधिकारी , पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक लि . 
बीड " असा फलक लावता येईल . 


. 


५८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५/ खर्च 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही 


३) मुख्यकार्यकारी अधिकारी दिनदयाळ नागरी सहकारी बँक लि . 
अंबाजोगाई जि . बीड यांचेदिनांक २२/ ०३/ २०१ ९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

आदेश 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / 
आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 


नमुद करावा. 


दिनांक- १७/ ०५/ २०१९ . 


क्रमांक ना.बँका/ १- सआ/दिनदयाळ नागरी सहकारी बँक/ का.क .१५६ / 
२०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दिनदयाळ नागरी सहकारी बँक 
लि . अंबाजोगाई जि . बीड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१/ ३/ 
२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


सहा . सरव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


श्री . देशमुख प्रदिपकुमार महारुद्रराव 
श्री . होळकर अजिंक्य रविंद्र 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


शाखाधिकारी 


औरंगाबाद व 


जालना जिल्हा 


३ 


श्री . अघाव नवनाथ व्यंकटराव 


कनिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


बीड जिल्हा 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ नियम १ ९६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


२ . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांना सादर 
करावी. 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५८३ 


८ 


अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा :- १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च 
वसुली आदेश/ २०१८ दि . ६/४/२०१८ . 


२) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१८ , दि . ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्यकार्यकारी अधिकारी दि लातूर अर्बन को - ऑप बँक लि . 
लातूर यांचे दिनांक २/०५/ २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर " वसुली अधिकारी , दिनदयाळ नागरी सहकारी बँक लि . 
अंबाजोगाई जि . बीड " असा फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही. 

या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस/ आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ नमुद 
करावा . 
दिनांक- ३१ /०५/ २०१९ . 

डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 


११. 


क्रमांक ना.बँका/ १-सआ/दि लातूर अर्बन को - ऑप बँक /का.क.१५६/ 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारीसंस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . 
किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि लातूर अर्बन को - ऑप बँक लि . लातूर या 
बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१/३/२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


अ.क्रं . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हूद्दा 


१ 


श्री . शर्मा जयप्रकाश सिताराम 


वरिष्ठ अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 
पुणे जिल्हा 


२ 


श्री . जोशी अविनाश गणेश 


वरिष्ठ अधिकारी 


अटी : 


३ . वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ 
रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर यांना 
सादर करावी. 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ नियम १९ ६१ चे व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अमंलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मुत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


९ 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे 
कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , 
प्रदान केलेले अधिकार 

काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४/ प्र क्र २३१/१५ स 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र 
शासन नियुक्ती ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे 
लिहावे . 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ 
( ०१ ) 

२०१६/ भूसं / कक्ष-२/सिआर -४१.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र ./ ७७/ अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


. 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या 
वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि लातूर अर्बन को - ऑप बँक लि . लातूर " 
असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याचे पगार जप्तीची कार्यवाही करताना 
कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबात राष्ट्रीयकृत बँका वा 
अन्य बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार 
कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / 
पगार करणार अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ 
च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचेकलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अमंलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणत्याही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


११ . या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय 
सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे बँकेचे अवसायकाने 
दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
पहरपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची एक 


१२ . वसुली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / 
आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या व आदेशाचा संदर्भ 


नमुद करावा. 


जमिनीचे वर्णन 
गाव:- भोगलगांव तालुकाः- भूम जिल्हा :- उस्मानाबाद 


दिनांक- ०६/ ०६/ २०१९ . 


अ.क्र . 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 
२ 


१ 


३ 


डॉ .किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


१ 


१३३ 


०.५४ 


२ 


१३४ 


०.२५ 


سه 


१३५ 


०.११ 


४ 


१३७ 


०.१६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५८५ 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


अनुसूची तीन 


१ 


२ 


३ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


५ 


१३८ 


०.१३ 


६ 


१३ ९ 


०.११ 


गाव भोगलगांव तालुका- भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र 

( हे.आर मध्ये ) 
०१ 

निरंक 

निरंक 


७ 


१४० 


०.५० 


८ 


१४५ 


०.५६ 


९ 


१५० 


०.१० 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 


१० 


१५५ 


०.० ९ 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


११ 


१५६ 


०.११ 


१२ 


१५७ 


०.१७ 


१३ 


१६१ 


०.०७ 


१४ 


१६२ 


०.१८ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र. 
३/ अ -२ नुसार उक्त 

अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१५ 


१६३ 


०.१० 


१६ 


१६४ 


०.१० 


१७ 


१७४ 


०.३१ 


१८ 


दिनांक : 

०८.०५.२०१ ९ 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 


१६६ 


०.२० 


१ ९ 


१७३ 


०.३३ 


स्वाक्षरीत / 

दिपा मुधोळ-मुंडे, 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


१७२ 


०.१३ , ०.०१ पोख 


२० 
२१ 
२२ 


१७१ 


०.६० 


१० 


१७० 


०.६२ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


एकुण 


५.४८ 


अनुसूची दोन 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ 

( ०१ ) 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत , गणेगांव - देवंग्रा कालवा 
मौ.भोगलगांव ता.भूम जि.उस्मानाबाद . 


प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत , गणेगांव - देवंग्रा कालवा 
मौ.भोगलगांव ता.भूम जि.उस्मानाबाद . अंतर्गत ५५०० हेक्टर सिंचन 
क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मौ.भोगलगांव ता.भूम शिवारातील क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 


२०१६ / भूसं/ कक्ष-२/सिआर -५८.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ./ ७७/ अ -२ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ :- भूम तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात 
या कालव्यामुळ मौ.भोगलगांव येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे . 


५८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने 
कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१) च्या 
तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .-३ / अ -२ नुसार उक्त 

अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे 
घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे. 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 


दिनांक :- ०४.०५.२०१९ 
ठिकाण :- उस्मानाबाद 


स्वाक्षरीत/ 
( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


जमिनीचे वर्णन 


गाव :- भोईंजा 


तालुका:-परंडा 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


११ 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर 

मध्ये 


१ 


१६ ९ 


०.८२ 


२ 


१६ ९ 


०.१२ 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ 

( ०१ ) 


سه 


१७० 


१.४१ 


एकुण 


१.३५ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव :- सिना कोळेगांव प्रकल्प बुडीत क्षेत्र मौ.भोईंजा ता.परंडा 
जि.उस्मानाबाद 


२०१६/ भूसं/ कक्ष-२/सिआर -३६.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ./ ७७ / अ-२ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


प्रकल्पाचे वर्णन : - सिना कोळेगांव प्रकल्प बुडीत क्षेत्र मौ.भोईंजा ता.परंडा 
जि.उस्मानाबाद या प्रकल्पामुळे मौ.भोईंजा ता.परंडा शिवारातील क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ 
च्या पोटकलम ( ०२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे. 


गाव 


भोंईंजा 


तालुका- परंडा 


जिल्हा - 


उस्मानाबाद 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 


०१ 


निरंक 


निरंक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५८७ 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 
गाव गोसावीवाडी 

तालुका- परंडा 

जिल्हा उस्मानाबाद 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 
०१ निरंक 

निरंक 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


गाव :- गोसावीवाडी 


तालुका:-परंडा 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .- ३/ अ -२ नुसार उक्त 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे . आर 

मध्ये 


अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


१ 


२ 


३ 


१ 


११ अ 


१.०७ 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

उस्मानाबाद , ४ मे , २०१९ . 


२ 


११ अ 


०.०८ 


३ 


११ 


०.१५ 


स्वाक्षरीत / 
( दिपा मुधोळ -मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


४ 


११ अ 


०.४८ 


५ 


१२ ब / १ 


०.५२ 


६ 


१२ ब / २ 


०.६५ 


१२ 


७ 


१२ ब / २ 


०.१५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


८ 


१२ 


०.०२ 


अधिसूचना 


एकुण 


३.१२ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , जेजला कालवा मौ.गोसावीवाडी 

ता . परंडा जि.उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत , जेजला कालवा मौ.गोसावीवाडी 

ता . परंडा जि.उस्मानाबाद . अंतर्गत १८७१ हेक्टर 
सिंचन क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मौ.गोसावीवाडी ता.परंडा शिवारातील 
क्षेत्रास 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ 

( ०१ ) 
२०१६ / भूसं/ कक्ष-२ /सिआर -४६.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

नेयम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११(०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ./ ७७ / अ-२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने 
कलम १५ च्या पोटकलम (०२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 


सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 
समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात 
या कालव्यामुळे मौ.गोसावीवाडी येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे. 


५८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम (०१ ) च्या 
तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे 
घोषित केले असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , सामाईक मुख्य कालवा 
मौ.कुक्कडगांव ता . परंडा जि.उस्मानाबाद . 


प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत , सामाईक मुख्य कालवा 
मौ कुक्कडगांव ता . परंडा जि.उस्मानाबाद . अंतर्गत १८७१ हेक्टर सिंचन 
क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मौ.कुक्कडगांव ता.परंडा शिवारातील क्षेत्रास 
सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची एक 


समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात 
या कालव्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


जमिनीचे वर्णन 


तालुका:-परंडा 


अनुसूची तीन 


गावः- कुक्कडगांव 

जिल्हा :- उस्मानाबाद 
अ.क्र . भूमापन 

किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 
२ 

३ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचेवर्णन 


१ 


गाव - कुक्कडगांव 


तालुका- परंडा 


जिल्हा - उस्मानाबाद 


१ 


३४७ 


०.०५ 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 


३४७ 


०.०५ 


३४७ 


निरंक 


०.०६ 


०१ 


निरंक 


३४७ 


०.१२ 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 


३४७ 


०.१५ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 


३४७ 


०.१५ 


३४७ 


०.१५ 


दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .- ३/ अ -२ नुसार उक्त 


०.१७ 


३४७ 
३४ ९ 


२ 


१.३ ९ 


अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 


३ 


३५० 


०.३० 


३५० 


०.२४ 


४ 


३५१ 


०.२४ 


५ 


३५२ 


०.२४ 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


६ 


३५३ 


०.२४ 


७ 


३५४ 


०.३३ 


दिनांक 


: - ०८.०५.२०१९ 


८ 


३५५ 


०.३७ 


ठिकाण :- उस्मानाबाद 


or 


३५६ 


०.३७ 


( दिपा मुधोळ -मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद. 


१० 


३५७ 


०.२६ 


एकुण 


४.८८ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५८ ९ 


१३ 


४ 


९अ 


०५७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


५ 


९अ 


०.०५ 


६ 


९ब 


०.१५ 


७ 


९ब 


०.१५ 


८ 


९ब 


०.१६ 


९ 


९ब 


०.१४ 


१० 


९ब 


०.१० 


११ 


९ब 


०.०८ 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ 

( ०१ ) 
२०१६/ भूसं /कक्ष-२/सिआर -४७.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ./ ७७ / अ-२ दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


१२ 


१० अ 


०.४६ 


१३ 


१० ब 


०.०१ 


१४ 


१० ब 


०.२६ 


१५ 


११ ब 


०.८१ 


१६ 


११ अ 


०.८५ 


१७ 


११ ब 


०.०६ 


१८ 


११ ब 


०.२५ 


१ ९ 


१२ अ 


०.३ ९ 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ 
च्या पोटकलम ( ०२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 


२० 


१२ अ 


०.०२ 


एकुण 


४.९९ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत , जेजला चिंचपूर कालवा 
मौ.ताकमोडवाडी ता . परंडा जि.उस्मानाबाद . 

प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन 
योजना क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत , ग्जेजला चिंचपूर कालवा 
मौ.ताकमोडवाडी ता . परंडा जि.उस्मानाबाद . अंतर्गत १८७१ हेक्टर 
सिंचन क्षेत्र असून या प्रकल्पामुळे मौ.ताकमोडवाडी ता.परंडा शिवारातील 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात 
या कालव्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 

अनुसूची तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव ताकमोडवाडी 

जिल्हा - उस्मानाबाद 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हे.आर.मध्ये ) 
निरंक 

निरंक 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही, सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 


गाव:- ताकमोडवाडी 


तालुका:-परंडा 


जिल्हा : - उस्मानाबाद 


- 


तालुका- परंडा 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


०१ 


१ 


२ 


१ 


८ अ 


०.०२ 


२ 


८ अ 


०.११ 


३ 


९अ 


०.३५ 


५ ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना 
क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ /प्र.क्र .-३/ अ -२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम 
१०- क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून 
सुट देण्यात आलेली आहे . 


आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका 
याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अनुसूची एक 


दिनांक :- ०३.०५.२०१९ 


जमिनीचे वर्णन 


ठिकाण :- उस्मानाबाद . 


गावः- तांदुळवाडी 


तालुका:-परंडा 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


३ 


१४ 


१ 


२७५ 


०.२१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


२७५ 


०.२० 


२७५ 


०.२० 


अधिसूचना 


२ 


२७६ 


०.१५ 


२७६ 


०.१५ 


२७६ 


०.१४ 


२७७ 


०.१६ 


२७७ 


०.१६ 


२०१६/ भूसं /कक्ष-२/सिआर -२१.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र ./ ७७/ अ-२ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


२७७ 


०.१७ 


४ 


२८० 


०.४६ 


४७७ 


०.२५ 


६ 


४७६ 


०.२४ 


७ 


६१६ 


१.०४ 


एकुण 


३.५३ 


आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने 
कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१) च्या 
तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव :- पाझर तलाव तांदुळवाडी क्र .६ मौजे तांदुळवाडी 
ता.परंडा जि.उस्मानाबाद 


आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


प्रकल्पाचे वर्णन :- पाझर तलाव तांदुळवाडी क्र .६ मौजे तांदुळवाडी 
ता.परंडा जि.उस्मानाबाद या प्रकल्पामुळे मौ.गोसावीवाडी ता.परंडा शिवारातील 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ :- परंडा तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात 
या कालव्यामुळे मौ . येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५ ९ १ 


१६ 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


प्र . सहायक संचालक , नगर रचना यांजकडून 


तालुका- परंडा 


गाव तांदुळवाडी 

जिल्हा - उस्मानाबाद 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र (हे.आर.मध्ये ) 
०१ निरंक 

निरंक 


सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-१९ ६६ चे कलम-२८ ( ४ ) 
अन्वये प्रारुप विकास योजना 

बदनापुर 

प्रसिध्दीबाबत 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम -१ ९ ६६ चे कलम-२१ 
( ४ क ) अन्वये नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना, 


पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकतानाही , सबब माहिती निरंक 

अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) दि .१३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र. 
३/ अ-२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागुकरण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी 

भूम 

यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
ठिकाण : - उस्मानाबाद , दि .०१.०६.२०१ ९ 


( दिपा मुधोळ-मुंडे) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


क्र.वि.यो./बदनापूर/ कलम-२१ ( ४ क )/ कलम-२८( ४)/ ससंनर-हिं / ४०५ 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 
१९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , ३७ वा ) ( यापुढे " उक्त अधिनियम " 
असे संबोधिलेला ) च्या कलम २३ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार बदनापूर नगर 
पंचायत ( यापुढे उक्त नगर पंचायत असे संबोधिलेली) नियोजन प्राधिकरण 
असल्याने , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम 
२( १ ९), नुसार उक्त नगर पंचायतीच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्राची विकास 
योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेली ) आराखडा 
तयार करणेचा इरादा ( यापुढे " उक्त इरादा” असे संबोधिलेला) त्यांचेकडील 
ठराव क्र . १३, दि . २४/०४/२०१५ रोजी जाहीर करुन, त्याबाबतची अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र औरंगाबाद विभागीय पुरवणी भाग -१ अ मध्ये , 
दि . ०३ डिसेंबर , २०१५ रोजी प्रसिध्द केली . 


१५ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


शुध्दिपत्रक 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, भूम यांची 
अधिसुचना क्रमांक २०१८ / भूसं / सिआर-०९ दिनांक २४/०३/२०१८ अन्वये 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पूरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक 
० ९ .०५.२०१८ च्या पृष्ठ क्रमांक ( ८६३,८६४ ) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती 
खालील प्रमाणे वाचावी . 


बदनापूर नगर पंचायतीने , नगर रचनाकार , जालना यांची नगर रचना 
अधिकारी म्हणून मा . सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , 
औरंगाबाद यांचेमंजूरीने , उक्त अधिनियमाच्या कलम-२४ अन्वयेनियुक्ती 
केली आणि त्याप्रमाणे नियुक्त केलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी नगर 
पंचायत हद्दीच्या अधिनस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन , उक्त अधिनियमाचे 
कलम-२५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केला. विकास 


पाझर तलाव चिंचपूर ( खु.) मौ.चिंचपूर ( खु.) ता.परंडा जिल्हा उस्मानाबाद . 


योजनेचे प्रस्ताव दर्शविणारा उक्त प्रारुप विकास योजनेचा नकाशा आणि 


अहवाल तयार करुन उक्त नगर पंचायतीकडे, उक्त अधिनियमाचे कलम 


अ . क्र . 


करीता 


वाचावे 


स.नं./ ग.नं | क्षेत्र हेक्टर आर स.नं./ ग.नं | क्षेत्र हेक्टर आर 


२६ ( १) अन्वये प्रसिध्द करण्याकरिता सादर केला . तथापि , उक्त नगर 
पंचायत , उक्त अधिनियमाच्या कलम -२६ (१ ) मधील तरतूदीनुसार , उक्त 
विकास योजना विहीत कालावधीत प्रसिध्द करण्यास असमर्थ ठरली . 


१ 


१ ९ १ 


०.०७ 


१ ९ १ 


०.२१ 


एकूण 


०.०७ 


एकूण 


०.२१ 


भूम , ९ मे , 


२०१९ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना , उक्त अधिनियमाचे कलम -२६ 
( १ ) मधील तरतूदीनुसार उक्त नगर पंचायतीने विहीत कालावधीत प्रसिध्द 
करणे व शासनास मंजुरीकरिता सादर करण्याचे कर्तव्य पार पाडण्यात 
कसूर केली असल्याने , मा.सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग , 
औरंगाबाद यांनी आदेश क्र.प्रा.वि.यो. बदनापुर/ अधि.नियुक्ती / सहसंनरऔ/ 


उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम . 


५ ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


NOTICE 


१४६६ , दि . २७/०८/२०१८ अन्वये, उक्त अधिनियमाचे कलम-२१ (४ क ) 
मधील तरतूदीनुसार सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली यांची 
अधिकारी ( यापुढे " उक्त अधिकारी " असे संबोधिलेला) म्हणून नियुक्ती 
करुन , उक्त अधिनियमाचे कलम -२६ ( १ ) ते ३० पर्यंतची, उक्त नगर 
पंचायतीचे कर्तव्ये पार पाडण्याचे सर्व अधिकार , सहायक संचालक , नगर 
रचना, हिंगोली यांना प्रदान केलेले आहेत . 


NOTIFICATION UNDER SECTION 28 (4 ) OF 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN 

PLANNING ACT, 1966 . 


. 


DRAFT DEVELOPMENT PLAN OF BADNAPUR 


( From the Assistant Director of Town planning, Hingoli 
to be the officer under Section 21 (4A) of the Maharashtra 
Regional And Town Planning Act, 1966.) 


उक्त अधिनियमाचे कलम -२१ (४ क ) अन्वये नियुक्त केलेल्या, उक्त 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली यांनी त्यांचे 
ठराव क्र .१ , दि . ०४/१२/२०१८ अन्वये उक्त विकास योजना, उक्त 
अधिनियमाचे कलम -२६ ( १) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात सूचनेद्वारे 
प्रसिध्द करण्याचे ठरिवले , आणि उक्त विकास योजना ही उक्त अधिनियमाचे 
कलम-२६ ( १) अन्वयेची अधिसूचना मराठी व इंग्रजी भाषेत महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात, औरंगाबाद विभागीय पूरवणी मध्ये दिनांक १३ ते 
१९ / १२/ २०१८ रोजी पृष्ठ क्र . १७५५ व १७५६ वर प्रसिध्द करण्यात 
आलेली आहे . उक्त प्रसिध्द प्रारुप योजनेवर प्राप्त हरकती/ सूचनांवर 
नियुक्त नियोजन समितीने सुनावणी घेवुन व निर्णय देवून त्यांचा अहवाल 
दि . २७/ ०६/ २०१९ रोजी नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर 
रचना, हिंगोली , यांचेकडे सादर केलेला असून , त्यावर नियुक्त अधिकारी 
यांनी त्यांचे अहवालाचा विचार करुन उक्त विकास योजनेमध्ये करावयाच्या 
प्रस्तावित बदलाची सूची व नकाशा तयार केलेला आहे . उक्त प्रस्तावित 
बदल दर्शविणारा प्रारुप विकास योजना नकाशा शासनास मंजूरीस सादर 
करण्यापुर्वी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम -२८ ( ४) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात जनतेच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. 


No.D.P.Badnapur/sec.21 ( 4A)/ sec 28( 4 )/ADTP-H/405. 
Whereas the Badnapur Nagar Panchayat (hereinafter reffered 
to as “ the said Nagar Panchayat" ) being the planning 
Authority for the area under its jurisdiction under clause 
( 19 ) of section - 2 of the Maharashtra Regional And Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra xxxvii of 1966 ) (hereafter 
referred to as “ the said Act” ) has by its Resolution No.13 
dated 24-04-2015 , made a declaration under sub section 
(i) of section -23 of the said Act of its intension to prepare 
the Development Plan (hereinafter referred to as “ the said 
Development plan ”) for the entire area within its jurisdiction 
and notice of such declaration was published in the 
Maharashtra Government Gazette (hereinafter referred 
to as “ Official Gazette " ) Part I- A , Aurangabad Division 
Supplement, Dated 3rd December, 2015 . 


उक्त विकास योजनेमध्ये करण्यात आलेल्या प्रस्तावित बदलाची सूची 
व त्या संबंधीचे प्रारुप विकास योजना नकाशे कार्यालयीन वेळेत , कामकाजाचे 
दिवशी सर्व जनतेच्या अवलोकनार्थ, १) नगर पंचायत , बदनापूर , २) नगर 
रचनाकार , प्रशासकीय इमारत , दुसरा मजला, औरंगाबाद रोड , जालना 
व ३) सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली, प्रशासकीय इमारत , 
दुसरा मजला, हिंगोली येथे ठेवलेले आहेत . 


And whereas the said Nagar Panchayat Badnapur 
has appointed Town Planner , Jalna as “ Town Planning 
Officer ” with prior approval of Joint Director of Town 
Planning , Aurangabad Division, Aurangabad under section 
24 of the said Act, after carrying out survey of the entire 
land within its Jurisdiction and prepared existing land use 
map as required u /s 25 of the said Act and thereafter prepared 
the said Draft Development Plan of Badnapur and handed 
it over to the said nagar panchayat for publication , u /s 26 ( 1) 
the said Act. The said nagar panchayat has failed to publish 
the said Draft Development Plan u/s.26( 1 ) of the said Act , 
within prescribed time limit. 


हिंगोली, दिनांक : ०१ / ०७/ २०१९ 


(शि.व्यं . जाधव ) 
कलम २१ ( ४ क ) अन्वये नियुक्त अधिकारी 

विकास योजना बदनापुर 


तथा 
प्र . सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली . 


And whereas the said nagar panchayat has failed 
to perform its duty , under the provisions of the said Act, 
under section-26 (1 ) withinthe prescribed time limit , because 
of which the Joint Director of Town Planning, Aurangabad 
Division , Aurangabad vide order No.DP Badnapur/off.app / 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१ ९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


५ ९ ३ 


१७ 


Jdtp/1466, Dt.27/ 08/ 2018 appointed the Assistant Director 
of Town Planning, Hingoli Branch , as a officer under 
section-21 (4A) of the said Act, to performing the duties of 
the said Nagar Panchayat as per section-26( 1) to 30 of the 
said Act. (hereinafter reffered to as " the said officer " ) 


जिल्हाधिकारी यांचेकडून 


आदेश 


( क्र .२०१९/ नपाप्र / ०४ / पो.निवडणुक / कावी १०१ दिनांक ०३/ ०७/ २०१९ ) 


The said Officer and the Assistant Director of Town 


महाराष्ट्र नगर परिषदा / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम १९ ६५ चे कलम १९ ( १) मधील तरतूदीनुसार तसेच सचिव , 


राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र.रानिआ/ नप-२०१९ / 


प्र.क्र .०४/ का ६ दिनांक २४ मे २०१ ९ मधील निर्देशानुसार मी पी .शिवशंकर 


जिल्हाधिकारी परभणी याद्वारे जाहिर करतो की , मानवत नगर परिषद 


Planning , Hingoli appointed under section- 21 ( 4A) of the 
said Act, has therefore resolved vide Resolution 
no.1 Dated 04/12/2018 & decided to publish the development 
plan under section- 26 of the said act by way of notice in 
the official Gazette , and the said Development Plan 
published in the Maharashtra Government Gazette , 
Aurangabad Division , Aurangabad Dated 13 to 19/12/2018 , 
on page no. 1755 and 1756 under section-26( 1 ) of the said 
act. Appointed Planning Committee give hearing on receipt 
of suggestion or objection relating to the said Draft 
Development Plan and submitted its report to the Assistant 
Director of Town Planning, Hingoli to the said officer dated 
27/06/2019 . The said officer considering the report and 
make a list of such modifications or changes . The list of 
such modifications or changes made in the said Draft 
Development Plan is necessary to publish for information 
of the public inthe said official Gazette under section- 28( 4 ) 
of the said act, before such submission to Government for 
sanctioned. 


येथील अध्यक्ष पदासाठी दिनांक २३.०६.२०१९ रोजी निवडणुक घेण्यात 


आली. सदर निवडणुकीमध्ये स्तंभ क्रमांक ( ०३) मध्ये दर्शविलेले उमेदवार 


हे मानवत नगर परिषद अध्यक्ष म्हणुन ( मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ 


औरंगाबाद W.P.No. 8842/2018 च्या अंतिम निकालाच्य अधिन राहून ) 


रितसर निवडूण आले आहेत . 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे 


निवडूण आलेल्या 


प्रवर्ग 


नाव 


अध्यक्षाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


मानवत 


पाटील सखाहरी नरहरी | अनूसूचित 


A copy of the said Draft Development Plan along with a 
list of such modifications or changes thereof are kept open 
for inspection of the public at the office of the 1 ) Nagar 
Panchayat, Badnapur 2 ) Town Planner, Jalna , Administrative 
Building , Second Floor, Aurangabad Road , Jalna 3) Assistant 
Director of Town planning, Hingoli at Administrative 
Building , Second Floor, Hingoli during office hours on all 
working days. 


जाती 


दिनांक - ०३/०७/ २०१९ 


स्थळ - परभणी 


Hingoli , 1/7/2019 


जिल्हाधिकारी परभणी . 


Sd / 

(S.V. Jadhav ) 
Officer appointed under section 21 (4A ) of 
Development Plan for Badnapur 

And 
I/C Assistant Director of Town Planning , 

Hingoli. 


५ ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै -४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 


जिल्हाधिकारी यांचेकडून 


जिल्हाधिकारी परभणी यांचेकडून 


१९ ६५ चे कलम १९ (१ ) मधील तरतूदीनुसार तसेच सचिव , राज्य 
निवडणूक आयोग 

महाराष्ट्र 

यांचे आदेश क्र.रानिआ/ नप -२०१ ९ / प्र.क्र .०४ / 
का ६ दिनांक २४ मे २०१ ९ मधील निर्देशानुसार मी पी . शिवशंकर 
जिल्हाधिकारी परभणी याद्वारे जाहिर करतो की , सोनपेठ नगर परिषद 
येथील प्रभाग क्र .१ (ब) जागे करिता दिनांक २३.०६.२०१९ रोजी निवडणुक 
घेण्यात आली . सदर निवडणुकीमध्ये स्तंभ क्रमांक ( ०३ ) मध्ये दर्शविलेले 
उमेदवार पालिका सदस्य पदासाठी निवडूण आलेले आहेत . 


आदेश 


क्र .२०१९/ नपाप्र /०४ /पो.निवडणुक / कावी १०१ दिनांक ०३/ ०७ / 
२०१ ९.- महाराष्ट्र नगर परिषदा / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 


अ.क्र . 


नगर परिषदेचे नाव 


निवडूण आलेल्या 


प्रभाग क्रमांक 


प्रवर्ग 


सदस्याचे नाव 


व जागा 


१ 


३ 


४ 


५ 


१ 


सोनपेठ 


खरात लक्ष्मण पंडित 


१ ब 


सर्वसाधारण 


दिनांक - ०३ /०७/ २०१९ 
स्थळ परभणी 


जिल्हाधिकारी परभणी . 


- 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली 


आहे . 


सोमवार दिनांक १ जुलै २०१९ : आषाढ १० , 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाच : १. मा . राज्य निवडणुक आयोग, यांचे पत्र क्र . रानिआ / नप 

२०१९ / प्र.क्र .४/ का ६ दि . २४.०५.२०१९ . 


क्र . २०१९ नपाप्र /हिंगोलीपोटनि / कावी -२२८ वाचा क्र .१ अन्वये 
हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली नगरपरिषद अंतर्गत प्रभाग क्र . ११ ब येथील 
रिक्त जागेवर पोटनिवडणुकीबाबतचा कार्यक्रम जाहिर करण्यात आला 
आहे . त्यानुसार वाचा क्र . २ अन्वये दिनांक २३.०६.२०१९ रोजी घेण्यात 
आलेल्या पोटनिवडणुकीत खालील प्रमाणे उमेदवार निवडून आले आहेत. 
असे जाहिर करुन त्यांची नावे असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी 
या आदेशान्वये मान्यता देत आहे . 


२. सहाय्यक निवडणुक अधिकारी हिंगोली यांचे पत्र जा . 

क्र . नपा/ १५५७/ २०१९ दि . २४.०६.२०१ ९ . 


अ . 


नगरपरिषदेचे 


प्रभाग 


जागा 


जर जागा 


पक्ष 


निवडुन 
आलेल्या सदस्यांचे नाव 


क्र . 


नाव 


क्र . 


क्र . 


राखीव असेल 
तर कोणासाठी 


१ 


हिंगोली 


११ 


११ - ब 


जैस्वाल सविता अतुल 


सर्वसाधारण 


शिवसेना 


महिला 


हिंगोली , २९ / ०६/ २०१९ . 


(रुचेश जयवंशी ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431005 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 

400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJIBHOSALE . 


सत्यमेव जयते 


माहाराष्ट्र शासन राजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे , राजपत्र क्र . १० ] 


गुरुवार ते बुधवार जूलै , ४-१० , २०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


[किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालयापासून 

( ३० ) दिवसांच्या आत नागरिकांकडुन उक्त फेरबदलाबाबत प्राप्त झालेल्या 
नगर परिषद अध्यक्ष यांजकडून 

लेखी सुचना व आक्षेप उक्तफेरबदल शासनाच्या मंजूरीसाठी पाठविताना 

विचारात घेतले जावे. 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९ ६६ चे कलम ३७ 
अन्वये विकास योजना जालना ( सुधारीत ) मध्ये फेरफार करणे बाबत . 

ठिकाण :- जालना , 


१ 


दिनांक : १७/ ०६/ २०१९ 


नरवि / जानप / वियो | १५.० मी रस्ता / जालना /.- ज्याअर्थी 
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे निर्णय क्र टिपीएस २९ १२/ 
१०१९ / सी . आर / १८ ९ / २०१२ / नवि -३० दिनांक ०२/०४/२०१३ अन्वये 
जालना शहरातील विकास योजना ( सुधारीत ) मंजुर केलेली असून ती 
दि . ३/१०/२०१३ पासून अंमलात आलेली आहे . 


अध्यक्षा , 
नगर परिषद कार्यालय जालना . 


By PresidentMunicipal Council Jalna 


आणि ज्या अर्थी स . क्र . १७३ , १७४ च्या उत्तर सिमेच्या मध्यातून १५.० 
मी विकास योजना रस्ता विकास योजना जालनाच्या आराखड्यात दर्शविले 
आहे. 


Modification tothe Development Plan of Jalna Revised 
Under Section 37 of the Maharashtra Regional & Town 
Planning Act 1966 


No. TPS /MCJ/DP / 15.0 m road / Jalna/ 


आणि ज्या अर्थी उक्त रस्त्याची आखणी बदलून ती सन १ ९ ८५ च्या 
मंजूर विकास योजनेत दर्शविल्या प्रमाणे स.न. १७३ च्या उत्तर सिमे 
बाहेरुन दर्शविण्यासाठी नगर परिषदेने ठराव क्र .५७ दि . ५/ ३ / १९ अन्वये 
ठरविलेले आहे . या फेरबदल आणि म.प्रा.व.न.र. अधिनियम १९ ६६ चे 
कलम ३७ अन्वयेची कार्यवाही अनिवार्य असुन ती करण्याचे ठरविलेले 
आहे . 

वरील फेरबदल जालना शहराच्या विकास योजनेच्या सुधारित भाग 
नकाशावर गुलाबी रंगाने दर्शविले असुन त्याची प्रत कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषद जालनाच्या कार्यालयात खुली 
ठेवण्यात आलेली आहे . 


Whereas Govt. vide notification No. TPS 2912 / 1091/ CS 
189/2012 / UD- 30 dt 02/04/2013 has sanctioned Develop 
ment Plan of Jalna (Revised ) herein after referred to as 


said Development Plan “ & came into force from dt. 03 / 
10/2013. 


And Whereas the Municipal council has decided to change 
the alignment of this 15.0 m wide Development plan road as 
per the alignment of this road as per sanctioned develop 


औ.भाग -१ अ - १० 


३१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जूलै ४-१०-२०१९ : आषाढ १३-१९ , शके १९ ४१ 


भाग १ अ - पुरवणी 


२ 


ment plan of 1985 i.e. formoutsidethe northern boundary at 
S. No. 173 wide resolution no . 57 dated 5/3/2019 . Therefore 
for this modification is necessary under section 37 of M.R. 
& T. P. Act 1966 . 


The above modification is shown in pink color as part 
plan of development plan of Jalna , which is kept open for 
inspection of public in the office of MunicipalCouncil withing 
office hours . 

Suggestion & objection if any to the above mentioned 
modification may communicated to themunicipal council 
Jalna within ( 30 ) days from date of publication of this notice 
in the Maharashtra Government Gazette which will be taken 
into consideration before submitting proposal of modifica 
tion to the Government for Sanction . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

अधिसुचना 
जा.क्रं.जिपनां/ साप्रवि / भांडार / २०६४/ २०१९ :- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद 
व पंचायत समिती अधिनियम १९ ६१ मधिल कलम १४२ चे अधारीत व 
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग यांच्याकडील क्रं.इड.पी.आर/ ४७६६ / 
३१३९ ३ दि . ०३.११.१९ ६६ च्या अन्वये सुधारीत दिलेल्या नियमानुसार 
जिल्हा परिषदेने प्रसिध्द केलेल्या अहवालाची अधिसुचना देणे आवश्यक 
असल्यामुळे मी अशोक काकडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
नांदेड याद्वारे जिल्हा परिषद नांदेड सन २०१७-१८ चा वार्षिक प्रशासन 
अहवाल जिल्हा परिषदेच्या दिनांक ३१.०८.२०१८ रोजी झालेल्या 
सर्वसाधारकण सभेतील ठराव क्रं . (१७७) अन्वये मंजूर केल्याप्रमाणे प्रसिध्द 
केल्याची अधिसुचना देत आहे . 
नांदेड , १ ९ / ६ / २०१ ९ . 

अशोक काकडे ( भाप्रसे ) , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

जिल्हा परिषद , नांदेड . 


Place : Jalna 
Date : 17/6/2019 


President 
Municipal Council Jalna. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR .NAMDEO KONDAJI BHOSALE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431005 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 

400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJIBHOSALE . 


